आदिवासी विकास विभागाच्या 
अनिवार्य खर्चाच्या योजनांतर्गत 
बांधील बाबीं करीता निधी वितरण. 
(लेखाशीर्ष-२२५१ ०२११) 
महाराष्ट्र शासन 
आदिवासी विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : बीयुडी-२०२२/ प्र.क्र. 09 / कार्यासन-६ 
मंत्रालय, विस्तार इमारत, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक :- of ऑक्टोबर, २०२२. 


वाचा :- 
१. शासन परिपत्रक, वित्त विभाग क्र.अर्थसं-२०२२/प्र.क्र.४३ /अर्थ-३, दि.०४.०४.२०२२. 
२. शासन निर्णय, आ.वि.वि. क्र : बीयुडी-२०२२/ प्र.क्र. ०१ / कार्यासन-६, दि.०५.०४.२०२२, 
दि.२५.०४.२०२२, दि.२६.०४.२०२२, दि.३१.०५.२०२२, दि. २४ जुन, २०२२, दि. २० जुले, 
२०२२, दि. ०८ ऑगस्ट, २०२२ व दि. २२ सप्टेंबर, २०२२. 
३. आदिवासी विकास विभागाची नस्ती क्र.अनिधी-२०२२/प्र.क्र.४/रोखशाखा 
प्रस्तावना : - 


वित्त विभागाच्या संदर्भाधीन क्र.१ येथील दि. ०४.०४.२०२२ रोजीच्या शासन परिपत्रकान्वये 
दिलेल्या सूचनांनुसार सन २०२२-२३ या वर्षातील अनिवार्य खर्चातर्गत योजनांकरीता प्रथम 
नऊमाहीकरीता आवश्‍यक अर्थसंकल्पित तर्तूदीच्या ६० टक्केच्या मर्यादेतील निधी अर्थसंकल्पिय 
अंदाज, वाटप आणि संनियंत्रण (BEAMS) वितरण प्रणाळीवर वितरणासाठी उपलब्ध करून देण्यात 
येणार आहे. यास अनुसरून वित्त विभागामार्फत सद्यस्थितीत योजनांच्या अर्थसंकल्पित तरतूदींच्या ७% 
मर्यादेतील तरतूदी दरमहा अर्थसंकल्पिय अंदाज, वाटप आणि संनियंत्रण (BEAMS) वितरण प्रणाळीवर 
वितरणासाठी उपलब्ध करुन देण्यात येत आहेत. 


यास अनुसरून प्राप्त झालेल्या निधीप्रमाणे संदर्भाधीन क्र.? येथील शासन निर्णयान्वये 
आदिवासी विकास विभागाच्या अनिवार्य खर्चांतर्गत लेखाशिर्ष २२५१ ०२११ -आदिवासी विकास विभाग 
(अनिवार्य खर्ची या योजनेखाली योजनांकरीता बाब क्र. १०-कंत्राटी सेवा करीता-४२ %, ११-देशांतर्गत 
प्रवास खर्च करीता-२८% व १३-कार्यालयीन खर्च करीता ४२% अर्थसंकल्पित तरतूदींच्या मर्यादेत 
संबंधित नियंत्रक अधिकारी यांना निधी वितरीत करण्यात आला आहे. 


आता वित्त विभागाने उक्त योजनेकरीता बाब क्र. १०-कंत्राटी सेवा करीता-२८ %, ११-देशांतर्गत 
प्रवास खर्च करीता-५२% व १३-कार्यालयीन खर्च करीता ४०% इतका वाढीव निधी अर्थसंकल्पिय निधी 
वितरण प्रणालीवर वितरणासाठी उपलब्ध करून दिलेला आहे. सदर निधी संबंधित नियंत्रक अधिकारी 
यांना वितरीत करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय : - 


आदिवासी विकास विभागाच्या “अनिवार्य खर्च” अंतर्गत मागणी क्र.टी-४, २२५१-सचिवाळलयीन 
सामाजिक सेवा, आदिवासी विकास विभाग (खुद्द) साठी वित्त विभागाने मान्यता दिल्यानुसार 
खालीलप्रमाणे निधी वितरीत व खर्च करण्यास शासन मान्यता देण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२२/प्र.क्र.०१/कार्यासन.६ 


(रू.लाखात) 
अ. | योजनेचे नांवव उद्दीष्ट अर्थसंकल्पित | वित्त आतापर्यंत | सदर शा.नि. अन्वये 
क्र. लेखाशीर्ष तरतूद । विभागाची । वितरीत । वितरीत करण्यात 
२०२२-२३ | मान्यता येत असलेला निधी 
| १_| २ ३ | ४ षु § ७ (५-६) 
i (00) (09) | १०-कंत्राटी सेवा १८.०० १२.६० ७.५६ ५.०४ 
आदिवासी ११-देझांतर्गत १.०५ ०.८४ ०.२९ ०.५४६ 
विकास विभाग । प्रवास खर्च 
(अनिवार्य खर्च) | १३-कार्यालयीन २३.१० १८.९४ ९.७० 8.28 
(2249 ०२११) । खर्च 
एकूण ४२.१५ ३२.३८ १७.५५ १४.८२६ 


२. उपरोक्तप्रमाणे एकूण रू.१४.८२६ लाख (अक्षरी रूपये चौदा लाख ब्याऐंशी हजार सहाशे फक्त) 
इतका निधी नियंत्रक अधिकारी तथा उपसचिव, आदिवासी विकास विभाग यांना अर्थसंकल्पीय निधी 
वितरण प्रणालीवर वितरीत करण्यात आला आहे. सदर निधी संबंधित आहरण व संवितरण अधिकारी 
यांना वितरीत करण्यात यावा. सदर निधी खर्च करतांना संबंधितांमार्फत राज्य शासनाची कार्य 
नियमावली, वित्तीय नियमावली, अर्थसंकल्पीय नियम पुस्तिकेमधील तरतुदी व सर्व अटी शर्तीचे पालन 
करण्याची दक्षता घेण्यात यावी. 


३. सदर शासन निर्णय वित्त विभागाच्या अनौ.सं.क्र.८१९/२२/व्यय-१४, दि.२३.०९.२०२२ अन्वये 
दिलेल्या सहमतीस अनुसरून व संदर्भाधीन क्र.१ येथील दि.०४.०४.२०२२ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये 
प्रशासकिय विभागास प्रदान केलेल्या अधिकारात निर्गमित करण्यात येत आहे. 


8. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या = www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा सांकेताक २०२२०९२९१२०९३८२७२४ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने KIRAN 


KISANRAO 
PAWAR co ll 
(किरण कि.पवार) 

कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 


१. मा.मंत्री, आदिवासी विकास यांचे खाजगी सचिव,मंत्रालय,मुंबई. 

२. मा.राज्यमंत्री, आदिवासी विकास यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय,मुंबई. 

३. महालेखापाल (लेखापरिक्षण) / (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र 9/2, मुंबई /नागपूर. 
४. सहसचिव/ कक्ष अधिकारी (का-१), आदिवासी विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

५. ग्रंथपाल, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, ५ वा माळा, विधानभवन, मुंबई. 

६. वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 

७. निवड नस्ती (का-६) 


पृष्ठ २ पैकी २ 


